अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) 
अंतर्गत विशेष शिक्षकांच्या थकित वेतन अदा 
करण्याकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी.-१ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३१/०३/२०२१. 


१) झासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक आयईडीएस-२०१६/(प्र.क्र.२१/१६) 
/टिएनटी-५, दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१९. 


२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.प्राशिसं/अएशियो/२०२०/ 
६००/ ३३६९, दि.०४/११/२०२० 
३) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक-पुनर्वि-२८२०/(५७/२०) 
/अर्थसंकल्प, दिनांक १८/०२/२०२१ 
8) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १७/०३/२०२१ 
५) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.प्राशिसं/अएशियो/२०२१/ 
६००/१५००, दि.३०/०३/२०२ १ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने सन १९७८ पासून विशेष गरजा असलेल्या अपंग विद्यार्थ्याना सामान्य 
मुलांबरोबर सामान्य शाळेत शिक्षण घेता यावे म्हणून अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) सुरु 


करण्यात आली. सदर योजनेंतर्गत नियुक्‍ती असलेल्या व माध्यमिक शाळेतील युनिटवर कार्यरत 


असलेल्या ६५ विशेष शिक्षकांचे काही तांत्रिक कारणांमुळे अनुदान उपलब्ध न झाल्याने वेतन थकीत 
होते. शासन निर्णय दिनांक १९/०८/२०१९ अन्वये ७१ विशेष शिक्षकांचे माहे मार्च, २०१७ ते मे, २०१९ 
या कालावधीतील थकीत वेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी रु.४.४० कोटी इतके अनुदान मंजूर 
करण्यात आले होते. त्यानुसार सदर शिक्षकांचे मार्च, २०१७ ते मे, २०१९ या कालावधीतील ४० टक्के 
वेतन अदा करण्यात आले आहे. 


२. आता शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.२६/११/२०२० रोजीच्या 
पत्रान्वये कार्यरत ६५ विशेष शिक्षकांचे माहे मार्च, २०१७ ते मे, २०१९ पर्यंतचे उर्वरित ६० टक्के थकित 
वेतन अदा करण्यासाठी व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती 
केली आहे. 

३. अर्थसंकल्प कार्यासनाने दि.१८/०२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष (२२०२ आय 
६१२) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टातून लेखाशिर्ष (२२०२ आय ६१२) ३६, सहायक 


अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता रु.७ कोटी इतका निधी पुनर्वितरणाद्वारे उपलब्ध करुन दिला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 


यापैकी रु.५,४५,००,०००/- इतका निधी 42 शिक्षकांच्या थकीत वेतनासाठी शासन निर्णय 


दि.१७/०३/२०२१ अन्वये वितरीत करण्यात आळा आहे. आता ५ विशेष शिक्षकांचे ६० टक्के थकित 


वेतन अदा करण्यासाठी तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
अपंग एकात्म शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या विवरणपत्र-अ मधील 


५ विशेष शिक्षकांचे माहे मार्च, २०१७ ते माहे मे, २०१९ या कालावधीतील थकीत वेतनावरील खर्च 


भागविण्यासाठी तसेच विवरणपत्र-ब मधील 3 विठशोष शिक्षकांचे थकीत वेतन भागविण्यासाठी 


रु.१,२१,००,०८०/-(अक्षरी रुपये एक कोटी एकवीस लाख ऐंशी फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


२. सदर विशेष शिक्षकांना वेतन अदा करताना शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांनी पुढील कार्यवाही करावी :- 

अ) माहे मार्च, २०१७ ते माहे मे, २०१९ या कालावधीकरिता सोबतच्या विवरणपत्र "अ " 
विवरणपत्र-"ब" मध्ये दर्शविलेल्या विशेष शिक्षकांना विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार 
थकीत वेतन अदा करण्यात यावे. विशेष शिक्षकांच्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची 
रक्‍कम अदा करण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन योग्य ती तपासणी करुन निर्णय घ्यावा. 

ब) सदर विशेष शिक्षकांच्या नियुक्‍ती / मान्यता संदर्भातील सर्व बाबींची खात्री करावी. 
वेतन कालावधीमध्ये युनिट सुरु होते किंवा कसे तसेच वेतन कालावधीमध्ये त्यांनी काम 
केले आहे किंवा कसे याची खात्री करुन केवळ काम केलेल्या कालावधीचे वरील २ (अ) 
मध्ये नमुद केल्यानुसार वेतन अदा करावे. 

क) विशेष शिक्षकांना न्यायालयीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने यापूर्वी वेतन अदा करण्यात 
आलेले असल्यास वरील २(अ) मध्ये नमुद केल्यानुसार परिगणना केल्याअंती अनुज्ञेय 
होणा-या रक्कमेतून सदर रक्‍कम समायोजित करुन उर्वरीत रक्‍कम अदा करण्यात 
यावी. 

ड) माहे मार्च, २०१७ ते माहे मे, २०१९ या कालावधीकरिता वरील AS) मध्ये नमुद 
केल्यानुसार वेतन अदा केल्या अंती निधी शिल्लक राहिल्यास त्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. शिल्लक निधीचा विनियोग करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वपरवानगी 
घेण्यात यावी. 

इ विशेष शिक्षकांना कोणत्याही कालावधीतील वेतन दोनदा अदा होणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. जादा वेतन अदा झाल्यास शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

3) अदा करण्यात आलेल्या वेतनाबाबतचा अहवाळ एक महिन्यात शासनास सादर 
करावा. 


३. सदर खर्च मागणी क्रमांक लेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ 
प्राथमिक शिक्षण, १०६-शिक्षक व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 


अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन), (2202 1692)" या 


लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात 


यावा. यासाठी शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी आणि आयुक्‍त 


(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१/१४७१, 


दि.२८/०१/२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १५२/२०२१/व्यय-५, 


दि.१५/०२/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११७५४०२२५२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJ E N D RA ard signed by RAJENDRA SHANKARRAO 


DN: CN = RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR, C 


S H A N KA R RAO = IN, S = Maharashtra, O = Governmen\ it OF 


O=G 
Maharashtra, OU = SCHOOL EDUCATION & 


PAWA R SPORT DEPARTMENT 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा.अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, चर्नी रोड, मुंबई. 
) 
) 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
वित्त विभाग, कार्यासन कोषा-प्रशासन-५, व्यय-५, अर्थसंकल्प-३, अर्थसंकल्प-८, 
मंत्रालय, मुंबई. 


६ महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१ व २ मुंबई/ नागपूर. 

७ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई/ नागपूर. 
८) संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे. 

९) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिल्हा पुणे. 


) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
१३) मा.राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 


कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (टिएनटी-५). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी-१ 


शासन निर्णय, क्रमांक आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी.-१, दिनांक ३१/०३/२०२१ 


रोजीचे विवरणपत्र-अ 
(रक्‍कम रुपयात) 
माहे मार्च, 
द्र वीत अदा केलेले | अदा करावयाचे 
अ.क्र. | जिल्हा शिक्षकांचे नांव शाळेचे नांव वरो » | अनुज्ञेय वेतन | अनुज्ञेय वेतन ६० 
२०१९ पर्यंतचे 
(४० टक्के) टक्के 
अनुज्ञेय वेतन 
za Q 3 ° षु 9 
2: पुणे पाडळे कुसूम उल्हास AIST . हायस्कुळ, १७३४७४९ ६९३९०० १०४०८४९ 
3 oN यमुनानगर, निगडी 
२. = सोनटक्के Heal | नवप्रभात विद्यामंदिर 
वर्धा कृष्णराव तया १३७७३४२ ५५०९३७ ८२६४०५ 
कृष्णराव ठाणगांव 
३. es चर्जन अर्चना | नवप्रभात विद्यामंदिर 
वर्धा निळ डाय anise १२५६०१८ ५०२४०७ ७५३६११ 
सदाशिवराव ठाणगांव 
तुकाराम माध्यमिक विद्यालय 
४. जळगांव तत cer वझरखेडे ता १२५३०५९ ५०१२२४ ७५१८३५ 
| किसनसिंग भुसावळ ; : 
भुसावळ 
श्रीम. श्वेता रमेशराव | न्यू हायस्कूल 
५. अकोला १४८ १४८ 
4 देशमुख बेलपूरा ९२३२३२ | ९३३२ 
एकूण ७११०५०१ | २२४८४६८ ४८६२०३२ 
शासन निर्णय, क्रमांक आयईडीएस-२०२१/प्र.क्र.२२/एस.डी.-१, दिनांक ३१/०३/२०२१ 
रोजीचे विवरणपत्र-ब 
7 te अदा करावयाचे 
ii जिल्हा शिक्षकाचे नांव शाळत तात कालावधी थकीत वेतन रक्‍कम 
q 2 3 8 4 & 
ति em नवप्रभात विद्या मदिर दि.१३/०८/२००९ ते रु.२७,४६,२०७/- 
१ वर्धा संदादिवराव वर्जन ठाणेगांव, ता.कारंजा, फेब्रुवारी, २०१७ 
सदाशिवराव चर्जन - 
जि.वर्धा 
कृष्णाराव नवप्रभात विद्या मंदिर दि.२२/०७/२००५ ते रु.३४,०२,८५२/- 
धा श्री.महेश कृष्णाराव Be Sisley peat 30 peers 
२ वर्धा व्यं ,ता. , , २०१७ 
सोनटक्के वां 
जि.वर्धा 
पुणे श्रीमती कुसुम मॉडर्न हायस्कूल, दि.०१/०४/२०१५ ते रु.१०,८८,९८८/- 
रै 3 उल्हास पाडळे निगडी, पुणे दि.२८/०२/२०१७ 
एकूण रु.७२,३८,०४७/- 
RAJ E N D RA Digitally signed by RAJENDRA SHANKARRAO 


NN = RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR, C = 


SHANKARRAO PAWAR काका 


Date: 2021.03.31 18:08:00 +05'30 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


arashtra, 


